RNINo.MAHBIL/ 2009/ 35526 
Reg.No.MH/MR/South-342/2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - क 


वर्ष ५ , 


अंक २२ ] 


[ पृष्ठे ४ 


गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३ - ९, शके १९ ३५ 

[ किंमत : रुपये ६.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त , आयुक्त 
( राज्य उत्पादन शुल्क ), जिल्हा दंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
विधान भवन , मुंबई , दिनांक ९ जानेवारी २०१४ . 


भारताचे संविधान. 

क्रमांक ८२२ / क -१ . भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १८७ च्या खंड ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती व महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष यांच्याशी विचारविनिमय करून, याद्वारे , विधानमंडळ 
सचिवालयातील समादेशक अधिकारी ( अग्निशमन ) गट अ ( राजपत्रित ) या पदाच्या सेवा भरतीचे विनियमन करण्यासंबंधात पुढीलप्रमाणे 
नियम करीत आहेत : 


१ . ( एक ) या नियमांना महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील ‘ समादेशक अधिकारी ( अग्निशमन ) गट अ ( राजपत्रित ) 
( सेवाप्रवेश ) नियम , २०१३ असे संबोधण्यात यावे ; 

( दोन ) ते दिनांक १ जुलै २०१३ पासून अंमलात आल्याचे मानण्यात येईल . 


२ . 


या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसल्यास 
( क ) “ विधानमंडळ सचिवालय " म्हणजे , महाराष्ट्र 

विधानमंडळ सचिवालय 
( ख) “ मंडळ ” म्हणजे, मा . सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद व मा . अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचा समावेश असलेले 


मंडळ ; 


( ग ) 


“ शासन ” म्हणजे , महाराष्ट्र शासन . 

विधानमंडळ सचिवालयातील ‘ समादेशक अधिकारी ( अग्निशमन ) या पदावरील नियुक्ती खालीलपैकी कोणत्याही एका पद्धतीनुसार 
करण्यात येईल : 


. 


३ . 


नामनिर्देशनाने नियुक्ती करतांना उमेदवाराने पुढील विहित केलेली अर्हता व पात्रता धारण करणे 


( अ ) नामनिर्देशनाद्वारे . 
आवश्यक राहील : 


( १ ) 


भाग चार - क -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ /माघ ३ - ९, शके १ ९३५ 


( एक ) शैक्षणिक अर्हता.- कोणत्याही शाखेतील सांविधानिक विद्यापीठातील पदवी. तथापि, विज्ञान शाखेतील पदवीधारकाला 
प्राधान्य राहील. 

( दोन ) वयोमर्यादा. ५० वर्षांपेक्षा जास्त नाही. 

( तीन ) इतर अर्हता व पात्रता.- (१) उमेदवाराने अग्निशमन अभियांत्रिकी पदवी ( B.E. Fire ), राष्ट्रीय अग्निशमन 
सेवा महाविद्यालय, नागपूर . 

किंवा 
प्रगत पदविका ( Advance Diploma), राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर. 

किंवा 
एम.आय. ( अग्निशमन ) ( M.I. Fire), अग्निशमन अभियांत्रिकी संस्था, भारत किंवा युनायटेड किंगडम येथून हा 
अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा. 

( २ ) उमेदवारास मराठी व इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असावे . 


( ३) एम.एस.सी.आय.टी. किंवा माहिती तंत्रज्ञान संचालनाय, महाराष्ट्र शासन यांनी वेळोवेळी विहित केलेली अर्हता प्राप्त 
करणे आवश्यक आहे. 
( चार ) शारीरिक पात्रता. ( अ ) उंची : किमान १६५ सें.मी. 

छाती : किमान ८१ सें.मी. 
वजन : किमान ५० किलोग्रॅम 

दृष्टी : सर्वसाधारण ( चष्मा नसावा ). 
( ब) अग्निशमन सेवेत प्रशासकीय व ऑपरेशन कामाकरिता उमेदवार हा शारीरिकदृष्ट्या सुदृढ व निरोगी असावा. 

(पाच ) अनुभव.- महानगरपालिका अथवा विशेष नियोजन प्राधिकरणातील रु . ९, ३००-३४,८०० व ग्रेड वेतन 
रु . ४,४०० या वेतनसंरचनेतील केंद्र अधिकारी ( स्टेशन ऑफिसर ) किंवा सहायक अग्निशमन अधिकारी अथवा समकक्ष 
या पदावरील कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव असावा . 

( ब ) पदोन्नतीद्वारे . या सचिवालयातील सहायक समादेशक अग्निशमन अधिकारी या पदावर किमान ३ वर्षांची नियमित 
सेवा पूर्ण केली असेल आणि नामनिर्देशनाने नियुक्ती करता या नियमांच्या खंड ( अ ) ( एक ) व ( तीन ) मध्ये विहित केल्यानुसार 
अर्हता धारण करीत असेल अशा योग्य व्यक्तीची पात्रता व ज्येष्ठतेच्या अधीन राहून पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल . 

( क ) कायमस्वरूपी बदलीद्वारे किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे.- या नियमांच्या खंड ( अ) ( एक ), ( तीन ) व (पाच ) मध्ये विहित 
केल्यानुसार अर्हता धारण करीत असलेल्या व राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र शासनाच्या आस्थापनेवर समकक्ष पदावर सेवा करीत 
असलेल्या व्यक्तीची कायमस्वरुपी बदली किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे . 

समादेशक अधिकारी ( अग्निशमन ) पदावरील नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्ती करण्यात आलेली व्यक्ती दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी 
परिवीक्षाधीन राहील . या कालावधीत त्यांची सेवा समाधानकारक न आढळल्यास सेवा समाप्त करण्यात येईल . 


४ . 


५ . 


समादेशक अधिकारी ( अग्निशमन) या पदावर नियुक्ती करण्यात आलेल्या व्यक्तीला मग ती नियुक्ती नामनिर्देशनाद्वारे किंवा 
पदोन्नतीद्वारे किंवा कायमस्वरूपी बदलीद्वारे किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे असो त्याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार हिंदी व मराठी परीक्षांमध्ये 
तो त्या परीक्षा पूर्वीच उत्तीर्ण झालेला नसेल किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात आलेली नसेल तर , उत्तीर्ण व्हावे लागेल . 

६ . या नियमांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , सेवेच्या निकडीच्यादृष्टीने आवश्यक आहे असे महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे 
मत असेल तर, नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या नियुक्तीच्या पद्धतीमध्ये आवश्यक असलेली अर्हता, पात्रता व अनुभव मा . मंडळाच्या सल्ल्याने 
शिथिल करून नेमणूक करू शकेल. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ठिकाण : मुंबई, 
दिनांक : ९ जानेवारी २०१४ . 


डॉ . अनंत कळसे , 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४/ माघ ३ - ९, शके १ ९३५ 


३ 


MAHARASHTRA ADMINISTRATIVE TRIBUNAL , MUMBAI 

Govt. Barrack Nos. 3 and 4 , Free Press Journal Marg , 
Opp. Mantralaya , Mumbai 400 021, dated the 7th January 2014 . 


Read . — Order issued by the Government of India order F. No. A - 11014 / 9/ 2013 -AT, Ministry 

of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and 
Training, North Block , New Delhi, dated 7th January 2014 . 


OFFICE ORDER 


No. MAT/MUM /ESTT / 109/2014.— In view of appointment of Justice Shri S. P. Davare as 
Judicial Member in the Maharashtra Administrative Tribunal, vide Government of India order 
F. No. A - 11014 /9 /2013 -AT, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions , Department 
of Personnel and Training , North Block , New Delhi, dated 7th January 2014 , I, Dr. Justice S. 
Radhakrishnan , Chairman , Maharashtra Administrative Tribunal, Mumbai, in exercise of the 
powers conferred on me vide section 5 (4 )(b ) and section 12 of the Administrative Tribunals Act, 
1985 , as amended from time to time, hereby post Justice Shri S. P. Davare at Aurangabad as 
Judicial Member , Maharashtra Administrative Tribunal, Mumbai, Bench at Aurangabad with 
effect from the date he actually takes over the charge of the said post. 


DR. S. RADHAKRISHNAN J., 

Chairman , 
Maharashtra Administrative Tribunal, 

Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९ , २०१४ /माघ ३- ९, शके १९ ३५ 


MAHARASHTRA ADMINISTRATIVE TRIBUNAL , MUMBAI 

Govt. Barrack Nos. 3 and 4 , Free Press Journal Marg , 
Opp. Mantralaya , Mumbai 400 021, dated the 7th January 2014 . 


Read . — Order issued by the Government of India order F. No. A - 11014 / 9/ 2013 -AT, Ministry 

of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and 
Training, North Block , New Delhi, dated 7th January 2014 . 


OFFICE ORDER 


No. MAT/MUM /ESTT/110 /2014.— In view of appointment of Justice Shri M. N. Gilani 
as Judicial Member in the Maharashtra Administrative Tribunal, vide Government of India 
order F. No. A - 11014 /9 /2013 -AT, Ministry of Personnel , Public Grievances and Pensions , 
Department of Personnel and Training , North Block , New Delhi, dated 7th January 2014 , 
I, Dr. Justice S. Radhakrishnan , Chairman , Maharashtra Administrative Tribunal, Mumbai, in 
exercise of the powers conferred on me vide section 5 (4 )(b ) and section 12 of the Administrative 
Tribunals Act, 1985 , as amended from time to time, hereby post Justice Shri M. N. Gilani at 
Nagpur as Judicial Member, Maharashtra Administrative Tribunal, Mumbai, Bench at Nagpur 
with effect from the date he actually takes over the charge of the said post. 


DR. S. RADHAKRISHNAN J., 

Chairman , 
Maharashtra Administrative Tribunal, 

Mumbai. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


